अधीक्षक अभियंता, रत्नागिरी पाटबंधारे मंडळ, 
कुवारबांव, रत्नागिरी या मंडळ कार्यालयातील 
व मंडळाच्या अधिनस्त असलेल्या २ विभागीय 
कार्यालयातील नियत व रूपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांना दि.०१.०३.२०२३ 
ते ३१.०८.२०२३ कालावधीसाठी मुदतवाढ 
मिळणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः :मुवाढ-२०२३/(प्र.क्र.१६/२३)/लाक्षेवि(आस्था) 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, 
दिनांक: २९.०३.२०२३ 


संदर्भ:- १. शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२२/प्र.क्र.१५०/२२/लाक्षेवि (आस्था),दि.०६/१०/२०२२ 
२. वित्त विभागाचे शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६ / प्र.क्र.८/१६ / आ.पु.क, 
दि.०८/०२/२०२३ 
३. अधीक्षक अभियंता रत्नागिरी पाटबंधारे मंडळ,कुवारबांव, रत्नागिरी यांचे 
पत्र जा.क्र.रपांम/आ-५/२१८, दि.२५/०१/२०२३ 
प्रस्तावना - 


अधीक्षक अभियंता, रत्नागिरी पाटबंधारे मंडळ,कुवारबांव, रत्नागिरी व त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या (२) 
कार्यकारी अभियंता, रत्नागिरी पाटबंधारे विभाग, रत्नागिरी (३) कार्यकारी अभियंता, सिंधुदुर्ग पाटबंधारे विभाग, 
अंबडपाल व (४ मंडळ कार्यालयांतर्गतची अधिसंख्य पदे या कार्यालयांतील नियत अस्थायी व रुपांतरित अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांना संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये दि.०१/०९/२०२२ ते २८/०२/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात आली होती. अधीक्षक अभियंता, रत्नागिरी पाटबंधारे मंडळ,कुवारबांव, रत्नागिरी यांनी त्यांच्या संदर्भ क्र. 
३ येथील पत्रान्वये त्यांचे मंडळ कार्यालय व मंडळांतर्गत असलेल्या विभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील २११ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ३३ पदांना दि. ०१/०३/२०२३ ते 
३१/०८/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ मिळणेबाबत विनंती केळेली आहे. 


वित्त विभागाने संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये, सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात 
समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतू, 
ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा अस्तिवात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक 
०१/०३/२०२३ ते दिनांक ३१/०८/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. 


संदर्भ क्र ३ येथील पत्रान्वये प्राप्त प्रस्तावास अनुसरुन अधीक्षक अभियंता, रत्नागिरी पाटबंधारे 
मंडळ,कुवारबांव, रत्नागिरी यांनी त्यांचे मंडळ कार्यालय व मंडळांतर्गत असलेल्या २ विभागीय कार्यालयातील 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील २११ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ३३ पदांना दि. 
०१/०३/२०२३ ते दि.३१/०८/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. याबाबत 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः :मुवाढ-२०२३/(प्र.क्र.१६/२३)/लाक्षेवि(आस्था) 


शासन निर्णय - 


जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणालीवर उपलब्ध माहिती विचारात घेऊन खालील तक्त्यामध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे अधीक्षक अभियंता, रत्नागिरी पाटबंधारे मंडळ,कुवारबांव, रत्नागिरी यांचे मंडळ कार्यालय व 
त्याअंतर्गत २ विभागीय कार्यालयातील कार्यालयनिहाय आकृतीबंधानुसार मंजूर आस्थापनेवरील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील २११ पदांना व रूपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील ३३ पदांना संदर्भ क्र.२ येथील वित्त 
विभागाच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार,दि. ०१/०३/२०२३ ते दि. 


३१/०८/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून मंजूरी देण्यात येत आहे. 


दि. ०१.०३.२०२३ ते ३१.०८.२०२३ साठी मुदतवाढ 
een नियत अस्थायी रुपांतरीत अस्थायी मुख्य लेखाशीर्ष व उपलेखा 
याक कावळ्याचे पात आस्थापनेवरील आस्थापनेवरील मुदतवाढ शीर्ष 
मुदतवाढ मंजूर पदांची मंजूर पदांची संख्या 
संख्या 

Ee | ? ? & 4 

q | अधीक्षक अभियंता , 
रत्नागिरी पाटबंधारे 48 =| 
मंडळ  कुवारबांव, 
रत्नागिरी मागणी क्र.आय-३ 

२ | कार्यकारी अभियंता, ७९ २६ Woes “मोठ. “व” Sage 
रत्नागिरी पाटबंधारे पाटबंधारे, 
विभाग, रत्नागिरी ८०-सर्वसाधारण 

००१, संचालन व प्रशासन, 

8 कार्यकारी a 2 री (०४) परिरक्षण आस्थापना 
अभियंता, सिंधुदुर्ग (०४)(०२)अधीक्षक अभियंता 
पाटबंधारे विभाग, कोकण पाटबंधारे मंडळ, 
अबड्याल रत्नागिरी (अनिवार्य) 

४ | अधिक्षक अभियंता, (२७०११६४५) 
रत्नागिरी पाटबंधारे Bg 
मंडळ, कुवारबांव- = 
रत्नागिरी अंतर्गतची 
अधिसंख्य पदे 

एकूण २११ ३३ 


अधीक्षक अभियंता, रत्नागिरी पाटबंधारे मंडळ, कुवारबांव, रत्नागिरी या मंडळातर्गत कार्यालयातील 
आकृतीबंधानुसार नियत अस्थायी आस्थापनेवरील २११ पदांना, ती सहा महिन्यांपेक्षा जास्त 
कालावधीसाठी Rad नाही, तसेच ती पदे सुधारित आकृतीबंधानुसार मंजूर झालेल्या ४५२९७ पदांच्या 
मर्यादेत आहेत व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ३३ पदांना संबंधित कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत 
किंवा दि. ३१/०८/२०२३ यापैकी जे अगोदर घडेल तो पर्यंत, या अटीच्या अधीन राहून दि. ०१/०३/२०२३ 
ते दि. ३१/०८/२०२३ पर्यत मुदतवाढ देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
१. उपरोक्त पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत राहतील. 


पृष्ठ १५ पैकी २ 


षु क 


शासन निर्णय क्रमांकः :मुवाढ-२०२३/(प्र.क्र.१६/२३)/लाक्षेवि(आस्था) 


ही पदे आकृतीबंधानुसार मंजूर असतील व सहा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नसतील, तसेच 


पदे व्यपगत झालेली नसतील. 

रुपांतरीत आस्थापनेवरील पदे, त्या पदावर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत चाळू राहतील. 

जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणालीवर उपलब्ध माहितीनुसार पदांची संख्या / पदामधीलळ घट / 
पदामधील वाढ / सेवानिवृत्ती इ. माहिती अंतिम / अचूक आहे असे गृहित धरून पदांना मूदतवाढ देण्यात 
येत आहे. 

या सर्व पदांचा पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह विहित वेळेत सादर करण्यात 
यावा. 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. 
दि.१८/०८/२०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन करण्यात येत 
आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२३०३३११४४८०५९६२७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM MESHRAM 
PRADNYA SHYAM oe iowa 07 ovement or 
JAH: (A, OU = WA URI 
MESHRAM कदा, ss 103 


(प्रज्ञा मेश्राम) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


सहपत्र:- परिशिष्ट-“अ” व १ ते ६ विवरणपत्रे 

प्रत:- १.महाळेखापाल-१, (लेखा परीक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२.महाळेखापाल-२, (लेखा परीक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपुर. 
३. वित्त विभाग,(व्यय-१२)/अर्थ-१९, मंत्रालय, मुंबई- ३२,३२, 
४ .मुख्य अभियंता , जलसंपदा विभाग,कोकण प्रदेश,मुंबई. 
५. अधीक्षक अभियंता, रत्नागिरी पाटबंधारे मंडळ, कुवारबाव, रत्नागिरी; 


त्यांना कळविण्यात येते की, प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्या 
व्यतिरिक्त इतर अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन व देयके अदा केल्यास तसेच या शासन निर्णयान्वये 
दिलेल्या मंजूरीचा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरित्या चुकीचा अर्थ लावून अन्य अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन देयके 
अदा केल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील. त्याचप्रमाणे अस्थायी 
पदांना मुदतवाढ देत असताना, वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलल्या शासन निर्णयातील 
सूचना/अटींची पूर्तता होत असल्याबाबत खातरजमा करण्याबाबतची जबाबदारी आहरण व संवितरण 
अधिका-यांवर राहील. तसेच HRMS प्रणालीवर सर्व कार्यालयाची पदे अद्यावत करुन, त्यानुसार 
शासनास अहवाल सादर करण्यात यावा. 


६. कार्यकारी अभियंता, रत्नागिरी पाटबंधारे विभाग,रत्नागिरी. 

७. कार्यकारी अभियंता, सिंधुदुर्ग पाटबंधारे विभाग,आंबडपाल. 

८. वित्त विभाग ( व्यय -१२/वित्तिय सुधारणा/विनिमय/ अर्थ-१९, मंत्रालय, मुंबई. 
९.लाक्षेवि (आस्था) कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ १५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः :मुवाढ-२०२३/(प्र.क्र.१६/२३)/लाक्षेवि(आस्था) 


शासन निर्णय क्र. मुवाढ-२०२३/(प्र.क्र.१६/२३)/लाक्षेवि(आस्था), दि.२९.०३.२०२३ चे सहपत्र 
परिशिष्ट “अ 
अधीक्षक अभियंता रत्नागिरी पाटबंधारे मंडळ, कुवारबांव, रत्नागिरी या मंडळ कार्यालयातील व 


मंडळाच्या अधिनस्त असलेल्या २ विभागीय कार्यालयांतील नि. अ. आस्थापनेवरील व रु. 
अ.आस्थापनेवरील पदे 
दि. ०१.०३.२०२३ ते ३१.०८.२०२३ साठी मुदतवाढ 
अ.क्र | कार्यालयाचे नाव नियत अस्थायी रुपांतरीत अस्थायी । मुख्य Heat व उपलेखा शीर्ष 
आस्थापनेवरील मुदतवाढ | आस्थापनेवरील मुदतवाढ 
मंजूर पदांची संख्या मंजूर पदांची संख्या 
ea ? 2 ह 1 
१ | अधीक्षक अभियंता , 
रत्नागिरी पाटबंधारे ay 
मंडळ Hadad, > 
रत्नागिरी (सोबत विवरणपत्र १) 
ह मागणी क्र.आय-३ 
२ | कार्यकारी : arene ae 
२७०१-मोठेवम' शी 
रत्नागिरी पाटबंधारे ७९ २६ — 
८०-सर्वसा 
विभाग, रत्नागिरी a गवत तं eo 
(सोबत विवरणपत्र 2) (सोबत विवरणपत्र ५) ००१, संचालन व प्रशासन, 
(०४) परिरक्षण आस्थापना 
(०४)(०२)अधीक्षक अभियंता 
३ | कार्यकारी Aaa. पाठवतात 
अभियंता वणान र धुदर्ग मा रत्नागिरी (अनिवायी 
। विभाग, | (सोबत विवरणपत्र ३) (सोबत विवरणपत्र ६) (219099684) 
अंबडपाल 
४ | अधिक्षक अभियंता, 
रत्नागिरी पाटबंधारे ४६ 
मंडळ, कुवारबांव- | 
रत्नागिरी अंतर्गतची | (सोबत विवरणपत्र ४) 
अधिसंख्य पदे 
एकूण २११ ३३ 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM MESHRAM 


PRADNYA SHY AN 2iza cases arnernac-s 


MESHRAM 


MAHARASHTRA, OU = WATER RESOURCES 
DEPARTMENT 
Date: 2023.03.31 14:53:15 +05'30' 


(प्रज्ञा मेश्राम ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः :मुवाढ-२०२३/(प्र.क्र.१६/२३)/लाक्षेवि(आस्था) 


शासन निर्णय क्र. FATS -२०२३/(प्र.क्र.१६/२०२३)/लाक्षेवि (आस्था), दि.२९.०३.२०२३ चे सहपत्र 


विवरणपत्र-१ 
कार्यालयाचे नांव :- कार्यकारी अभियंता, रत्नागिरी पाटबंधारे विभाग रत्नागिरी 
नियत अस्थायी आस्थापना 
अ.क्र पदनाम आकृतीबंधानुसार । दि.०१.०३.२०२३ 
मंजूर पदे ते ३१.०८.२०२३ 
साठी मुदतवाढ 
देण्यात आलेली 
अस्थायी पदे 
| 9 | ? 2 8 
to "| अधीक्षक अभियंता ॥ आ... || pa 
२ सहाय्यक अधीक्षक अभियंता i. | शका 
३ | क. अ./शा.अ./स.अ.््रे. २ ३ 10 
४ अधीक्षक 1 १ pa 
५ | प्रमुख आरेखक a a a 
६ । सहा. आरेखक | आ... | i a 
७ । प्रथम लिपीक 1 १ | a 
वरिष्ठ लिपीक ४ Pa 
कनिष्ठ लिपीक ४ Fo 
| do | लघुलेखक उच्चश्रेणी a ee ee ee 
ha | q | टंकलेखक 3 3 
१२ | संगणक 1 १ | pa 
१३ | वाहनचालक 1 a i a 
१४ | नाईक 11 ae i ae 
१५ । शिपाई ३ po 
१६ | चौकीदार ae po 
एकूण २८ शिका 
PRADNYA SHYAM (001 दी 
MESHRAM Date: 2028.03.81 14:53:28 40590" 
(प्रज्ञा मेश्राम ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन, 


पृष्ठ १५ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः :मुवाढ-२०२३/(प्र.क्र.१६/२३)/लाक्षेवि(आस्था) 


शासन निर्णय क्र. मुवाढ -२०२३/(प्र.क्र.१६/२३)/लाक्षेवि(आस्था), दि.२९.०३.२०२३ चे सहपत्र 


विवरणपत्र-२ 
कार्यालयाचे नांव :- कार्यकारी अभियंता, रत्नागिरी पाटबंधारे विभाग , रत्नागिरी 
नियत अस्थायी आस्थापना 

अ.क्र. पदनाम आकृतीबंधानुसार मंजूर प दि.१.०३.२०२३ ते 

३१.०८.२०२३ 
या 

कालावधीकरिता 

मुदतवाढ देण्यात 

आलेली नियत 

अस्थायी पदे 
eo हः. ? 3 ह 
शि fl कार्यकारी अभियंता |._____ nen ॥(__ ह”. _| 
२ | उपकार्यकारी अभियंता a Se La 
3 कनिष्ठ अभियंता/ ४ a 
शा.अ./सहा.अभि.श्रेणी.२ 
४ विभा. लेखापाल k—= === = | 

षु सहा. आरेखक ॥. बच की च्च || Po 
द प्रथम लिपीक ४. ती. "| Po 
9 वरिष्ठ लिपीक षु a Ta 
८ कनिष्ठ लिपीक ४ Po 
९ टंकलेखक ३ a ee 
ee ol ० | भांडारपाल a. ee bh ose] 
|; ae] १ | सहा.भांडारपाल (: an Lae | 
१२ | वाहनचालक शिया = — > - =] 
१३ | नाईक = Le | 
१४ | शिपाई षु 0 = 4 
१५ । चौकिदार शिका काशा Po 
१६ | वरिष्ठ द.कारकून |} == मै. = 4 Lh =*,8— =] 
१७ | दप्तर कारकून ३ ३ 
१८ । आरेखक ; “ee | a ae 
एकूण ३६ १३ 


पृष्ठ १५ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः :मुवाढ-२०२३/(प्र.क्र.१६/२३)/लाक्षेवि(आस्था) 


कार्यालयाचे नांव :- पाटबंधारे उपविभाग, नातूनगर 


अ.क्र पदनाम आकृतीबंधानुसार मंजूर पदे दि.१.०३.२०२३ ते 
39.02.2023 
या कालावधीकरिता 
मुदतवाढ देण्यात 
आलेली नियत 
अस्थायी पदे 
[=i 2) ? 3 8 
q उपविभागीय अभियंता १ १ 
२ कनिष्ठ अभि./झाखा १ q 
अभियंता/स.अ.श्रे-२ 
३ वरिष्ठ लिपिक q q 
४ कनिष्ठ लिपिक २ २ 
4 अनुरेखक १ १ 
६ टंकलेखक १ q 
9 वाहनचालक १ १ 
८ दप्तर कारकून २ २ 
९ शिपाई २ २ 
१० चौकौदार q q 
एकूण १३ १३ 
कार्यालयाचे नांव :- पाटबंधारे उपविभाग, दापोली 
पदनाम आकृतीबंधानुसार मंजूर पदे | दि.१.०३.२०२३ ते 
अ.क्र. 39.02.2023 
या कालावधीकरिता 
मुदतवाढ देण्यात 
आलेली नियत 
अस्थायी पदे 
=i ? 2 ह 
= उपविभागीय अभियंता i अ" |: मीक 4 
२ कनिष्ठ अभि./शाखा ४ ४ 
अभियंता/स.अ.श्रे-२ 
३ वरिष्ठ लिपिक |: ae a cer 
४ कनिष्ठ लिपिक २ २ 
५ | अनुरेखक a ee i 
& टंकलेखक 1१ a: ee) 
9 वाहनचालक L अ. “| शिळे उकळा 
स्थापत्य अभि.सहा. ४ ४ 
शिपाई २ २ 
| 9 | ० । चौकीदार a ae 1 Pee 
एकूण १८ १८ 


पृष्ठ १५ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः :मुवाढ-२०२३/(प्र.क्र.१६/२३)/लाक्षेवि(आस्था) 


कार्यालयाचे नांव :- पाटबंधारे उपविभाग, कुवारबाव 


अ.क्र पदनाम आकृतीबंधानुसार मंजूर पदे | दि.१.०३.२०२३ ते ३१.०८.२०२३ 
या कालावधीकरिता मुदतवाढ 
देण्यात आलेली नियत अस्थायी 
पदे 
|. ail ? Ff 8 
१ | उपविभागीय अभियंता १ १ 
२ | कनिष्ठ अभि./शाखा 8 ४ 
अभियंता/स.अ.श्रे-२ 
३ | वरिष्ठ लिपिक q q 
४ | कनिष्ठ लिपिक २ १ 
५ | अनुरेखक १ १ 
६ | टंकलेखक १ q 
७ | वाहनचालक १ १ 
८ | स्थापत्य अभि.सहा. 8 ४ 
९ । ras २ २ 
१० | चौकीदार १ १ 
एकूण १८ Pw 
कार्यालयाचे नांव :- पाटबंधारे उपविभाग, चिपळूण 
अ.क्र पदनाम आकृतीबंधानुसार मंजूर | दि.१.०३.२०२३ ते ३१.०८.२०२३ 
पदे या कालावधीकरिता मुदतवाढ 
देण्यात आलेली नियत अस्थायी 
पदे 
a ? 3 ह 
१ | उपविभागीय अभियंता १ १ 
२ | कनिष्ठ अभि./झशाखा 8 ४ 
अभियंता/स.अ.श्रे-२ 
३ | वरिष्ठ लिपिक १ १ 
४ | कनिष्ठ लिपिक २ २ 
५ | अनुरेखक १ १ 
६ | टंकलेखक १ q 
७ | वाहनचालक १ १ 
स्थापत्य अभि.सहा. ४ ४ 
शिपाई २ २ 
qo | चौकीदार q q 
एकूण १८ १८ 
नियत अस्थाई आस्थापना पदांची १०३ ७९ 
एकूण बेरीज 
PRADNYA SHYAM . हण न 
MESHRAM Dato: ४७% 90800" 
(प्रज्ञा मेश्राम ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन, 


पृष्ठ १५ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः :मुवाढ-२०२३/(प्र.क्र.१६/२३)/लाक्षेवि(आस्था) 


शासन ज्ञापन क्र. मुवाढ-२०२३/प्र.क्र.१६/२३)/लाक्षेवि(आस्था), दि.२९.०३.२०२३ चे सहपत्र 


विवरणपत्र-३ 


कार्यालयाचे नांव :- कार्यकारी अभियंता, सिंधुदूर्ग पाटबंधारे विभाग आंबडपाल 


अ.क्र पदनाम आकृतीबंधानुसार | दि.१.०३.२०२३ ते ३१.०८.२०२३ 
मंजूर पदे या कालावधीकरिता मुदतवाढ 
देण्यात आलेली अस्थायी पदे 
; a | ? 2 8 
= कार्यकारी अभियंता — 7 a 
२ उपकार्यकारी अभियंता a a Se. a 
3 कनिष्ठ अभियंता/ ४ ४ 
शा.अ./सहा.अभि.श्रेणी.२ 
४ विभा. लेखापाल a ae i. ae 
षु आरेखक ॥ 7 अ. > | ४ 1110 कै. 111117 _|| 
द सहा. आरेखक a ae a १| 
9 प्रथम लिपीक a ही, _॥ (._ क? 0 7_| 
८ | निम्नश्रेणी लघु लेखक a __ वो. _._ _|| 
९ वरिष्ठ लिपीक षु शिका शा 
| ao | ० | कनिष्ठ लिपीक ४ ४ 
“गुणी. || १ | टंकलेखक ३ ३ 
१२ भांडारपाल a en a 1 __|| 
१३ । संगणक i ca a ns 
१४ | सहा.भांडारपाल a | a. _'| 
१५ । वाहनचालक Ll शिळा आ 
१६ | नाईक . __ Sea [1 ह ____ _'| 
१७ । शिपाई 4 4 
१८ | चौकिदार | १ | शि ककी 
एकूण ३४ ३४ 
कार्यालयाचे नांव :- पाटबंधारे उपविभाग कणकवली 
अ.क्र पदनाम आकृतीबंधानुसार दि.१.०३.२०२३ ते 
मंजूर पदे ३१.०८.२०२३ 
या कालावधीकरिता 
मुदतवाढ देण्यात आलेली 
अस्थायी पदे 
I =a al ? 3 ह 
> ae] उपविभागीय अभियंता = aa _——— a 
२ | कनिष्ठ अभियंता/झाखा aa a 
अभियंता/स.अ.श्रे-२ 
3 | वरिष्ठ लिपिक a. nr es 


पृष्ठ १५ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः :मुवाढ-२०२३/(प्र.क्र.१६/२३)/लाक्षेवि(आस्था) 


४ । कनिष्ठ लिपिक २ २ 
५ | अनुरेखक | _ re rn _17__ 
६ | टंकलेखक a ae शिक्का शिका 
७ | वाहनचालक Se a i. 111 
८ | दप्तर कारकून २ २ 
९ | शिपाई २ २ 
| do. | o | चौकीदार a 1 ee 
एकूण १३ १३ 
कार्यालयाचे नांव :- पाटबंधारे उपविभाग सांवतवाडी 
अ.क्र पदनाम आकृतीबंधानुसार मंजूर दि.१.०३.२०२३ ते 
पदे ३१.०८.२०२३ 
या कालावधीकरिता मुदतवाढ 
देण्यात आलेली अस्थायी पदे 
zi ? 3 ह 
च्य उपविभागीय अभियंता a ७ डा 
२ | कनिष्ठ अभियंता/शाखा अभियंता/ ae ae 
स.अ.श्रे-२ 
३ | वरिष्ठ लिपिक | या: 2 1 प 
४ | कनिष्ठ लिपिक २ Po 
५ ।अनुरेखक शिंक ळं ताशा [  -® | 
६ | टंकलेखक a ee a cn 
७ | वाहनचालक = a eo [-—— — 6 
८ | दप्तर कारकून २ २ 
९ | शिपाई २ Ps 
।_१० | o | चौकीदार a ee a eee 
एकूण १३ PW 
कार्यालयाचे नाव:- तिलारी पाटबंधारे उपविभाग चराठे - सावंतवाडी 
अ.क्र पदाचे नांव आकृतीबंधानुसार | दि.१.०३.२०२३ ते ३१.०८.२०२३ 
मंजूर पदे या कालावधीकरिता मुदतवाढ 
देण्यात आलेली अस्थायी पदे 
“091 ? 2 8 
Sa | उपविभागीय अभियंता | — *& —s ne: 111711 
२ | कनिष्ठ अभियंता/शाखा अभियंता/ शिका शिका 
स.अ.श्रे-२ 
३ | वरिष्ठ लिपिक a i ne 
४ | कनिष्ठ लिपिक २ २ 
५ ।अनुरेखक h=—- हड 7 ॥1 117 यणीअ-- ___| 
६ | टंकलेखक निळे आशा EL यि र्री. "२ 


पृष्ठ १५ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः :मुवाढ-२०२३/(प्र.क्र.१६/२३)/लाक्षेवि(आस्था) 


दप्तर कारकून २ Pl 

८ | वाहनचालक ae a 
शिपाई २ २ 
।_१० | चौकीदार 1१ 1 प 
एकूण १३ 1११ | १ 


कार्यालयाचे aa: तिलारी पाटबंधारे उपविभाग चराठे - सावंतवाडी अधिनस्त शाखा 
कोनाळकट्टा 


अ.क्र पदाचे नांव आकृतीबंधानुसार मंजूर पदे | दि.१.०३.२०२३ते 
३१.०८.२०२३ 
या कालावधीकरिता मुदतवाढ 
देण्यात आलेली अस्थायी पदे 
।_१_| क.अ./झा.अ. PR 
स्था.अ.सहा. i. शिका 
शिपाई Po PF 
एकूण २ २ 
कार्यालयाचे नाव:- तिलारी पाटबंधारे उपविभाग चराठे - सावंतवाडी अधिनस्त शाखा सासोली 
अ.क्र पदाचे नांव आकृतीबंधानुसार मंजूर पदे | दि.१.०३.२०२३ते 
३१.०८.२०२३ 
या कालावधीकरिता मुदतवाढ 
देण्यात आलेली अस्थायी पदे 
a क.अ./शा.अ. Po a पै. ___| 
स्था.अ.सहा. i Te 1१ 
शिपाई a. a __ | 
एकूण २ २ 
कार्यालयाचे नाव:- तिलारी पाटबंधारे उपविभाग चराठे - सावंतवाडी अधिनस्त शाखा बांदा 
१ क.अ./झा.अ. q q 
2 स्था.अ.सहा. १ q 
3 | शिपाई Po 16] 
एकूण २ २ 
कार्यालयाचे नाव:- तिलारी पाटबंधारे उपविभाग चराठे - सावंतवाडी अधिनस्त शाखा रोनापाल 
१ क.अ./ शाअ. १3 १ 
2 स्था.अ.सहा. १ q 
3 | शिपाई a ee Po 
एकूण 1 १ [1१] 
नियत अस्थाई आस्थापना पदांची एकूण ty ७२ 
बेरीज 


PRADNYA SHYAM 
MESHRAM 


(प्रज्ञा मेश्राम ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन, 


पृष्ठ १५ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः :मुवाढ-२०२३/(प्र.क्र.१६/२३)/लाक्षेवि(आस्था) 


सन निर्णय क्र. मुवाढ-२०२३/(प्र.क्र.१६/२३)/लाक्षेवि(आस्था), दि.२९.०३.२०२३ चे सहपत्र 


विवरणपत्र -४ 
कार्यालयाचे नाव:- रत्नागिरी पाटबंधारे मंडळ रत्नागिरी 
अधिसंख्य पदांबाबतची माहिती 
नियत अस्थायी आस्थापना 
अ.क्र पदनाम दि. ०१.०३.२०२३ ते ३१.०८.२०२३ 
साठी मुदतवाढ देण्यात आलेली 
अस्थायी पदे 
ea ? 2 
a क.अ./जा.अ./स.अ.शत्रे.२ १५ 
2 स्थापत्य अभि. सहाय्यक १३ 
3 कालवा निरीक्षक ॥1___ | 
8 मोजणीदार २ 
ष्‌ शिपाई १५ 
एकूण ४६ 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM MESHRAM 
P RA D N YA S H YA M DN: CN = PRADNYA SHYAM MESHRAM, C = IN, 

S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, OU = WATER RESOURCES 


MESHRAM DEPARTMENT 
Date: 2023.03.31 14:54:11 +05'30" 


(प्रज्ञा मेश्राम ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन, 


पृष्ठ १५ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः :मुवाढ-२०२३/(प्र.क्र.१६/२३)/लाक्षेवि(आस्था) 


शासन निर्णय क्र. मुवाढ-२०२३/(प्र.क्र.१६/२३)/लाक्षेवि(आस्था), दि.२९.०३.२०२३ चे सहपत्र 
विवरणपत्र -५ 
कार्यालयाचे नाव:- कार्यकारी अभियंता, रत्नागिरी पाटबंधारे विभाग रत्नागिरी 
दि. ०१.०३.२०२३ ते ३१.०८.२०२३ साठी मुदतवाढ देण्यात आलेली रुपांतरीत अस्थायी आस्थापना 


अ. | कार्यालयाचे संवर्ग पदनाम | पदसंख्या पदधारकाचे नांव सेवानिवृत्तींचा 
क्र नांव कार्यरत दिनांक 
१ २ ३ 8 5 & 

१. | पाटबंधारे मजूर १ | श्री.भरत सखाराम मोरे ३१/०५/२०२३ 
उपविभाग २ | श्री.अशोक तानू धोत्रे ३१/०५/२०२३ 
ees ३ | श्री.अंकूश शिवाजी बेलोसे, ३१/०३/२०२४ 

४ | श्री. अनंत गंगाराम पवार ३१/०३/२०२४ 

५ | श्री. महादेव धोडू पारदळे ३१/७/२०२४ 

६ । श्री. एकनाथ सिताराम शिगवण ३१/०५/२०२५ 

७ | श्री. अशोक तुकाराम सुतार ३०/०४/२०२४ 

८ | श्री.गौतम हरिश्चंद्र धोत्रे ३१/०५/२०२५ 
एकुण(अ) ८ 

२. | पाटबंधारे मजूर ०२ ।१ श्री.चंद्रकांत सखाराम सनगरे ३१.०५.२०२३ 
उपविभाग २ | श्री.संतोष पांडूरंग शिदे ३१.०५.२०३० 
PARAM चौकोदार ०७ १ | श्री. सुनिल रामचंद्र गुरव ३१/०८/२०२९ 

२ _ | श्री. संजय आबाजी जाधव ३१/०५/२०२६ 
3 श्री. सुरेश श्रीपत साळुंखे ३१/०५/२०२४ 
४ | श्री. गंगाधर यहावंत नारकर ३०/०६/२०२७ 
५ | श्री.दत्ताराम गंगाराम झगडे ३१/०५/२०२३ 
६ | श्री. चंद्रकांत रामचंद्र शिदे ३१/०७/२०२३ 
७ । श्री. सिताराम तुकाराम रामाणे, ३१/०५/२०२५ 


मदतनीस श्री. अंकुड कृष्णा वीर ३१/०५/२०२४ 


सफाई कमगार सुब्राव रामा अनंतपूरकर ३१/०१/२०२५ 
पाटबंधारे मजूर श्री. वि.ज.जाधव ३१/०३/२०२६ 
उपविभाग 

दापोली 


पाटबंधारे उप 
विभाग, 
चिपळूण 


३१/११/२०२४ 
३१/०७/२०२६ 


पृष्ठ १५ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः :मुवाढ-२०२३/(प्र.क्र.१६/२३)/लाक्षेवि(आस्था) 


३ | श्री. अनंत यडावंत मोरे ३१/०५/२०२३ 
३ 

एकूण(ड) & 

एकूण एकंदर = 

(अ--ब--क--ड) 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM 
2 R A D N YA 5 H YA M DN: CN = PRADNYA SHYAM MESHRAM, C = 
MESHRAM MAHARASHTRA, GU ~ WATER RESOURCES 
DEPARTMENT 
Date: 2023.03.31 14:54:23 +05'30' 


(प्रज्ञा मेश्राम ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन, 


पृष्ठ १५ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः :मुवाढ-२०२३/(प्र.क्र.१६/२३)/लाक्षेवि(आस्था) 


दि. ०१.०३.२०२३ ते ३१.०८.२०२३ साठी मुदतवाढ देण्यात आलेली रुपांतरीत अस्थायी आस्थापना 


शासन निर्णय क्र. मुवाढ-२०२३/(प्र.क्र.१६/२३/लाक्षेवि (आस्था), दि.२९.०३.२०२३ चे सहपत्र 


विवरणपत्र-६ 


कार्यालयाचे नाव:- कार्यकारी अभियंता, सिंधुदूर्ग पाटबंधारे विभाग आंबडपाल 


अ.क्र | कार्यालयाचेना संवर्गपदनाम । पदसंख्या पदधारकाचे नांव सेवानिवृत्तींचा 
कार्यरत दिनांक 
a २ 3 8 दु & 

7 . | पाटबंधारे उपविभाग चौकीदार ३ श्री.चंद्रकांत नारायण पडवळ ३१/०१/२०२८ 
कणकवली श्री.चंद्रकांत सखाराम दळवी ३१/०५/२०२९ 
श्री.ज्ञानेश्वर बजरंग परब ३१/०३/२०३० 

३ 
३. | पाटबंधारे उपविभाग | चौकीदार ४ श्री. प्रदिप रघुनाथ तोरस्कर ३१/०५/२०२३ 
सावंतवाडी श्री.अप्पा जयराम आंगणे २८/०२/२०२५ 
श्री.अनंत शिवराम घाडी ३०/०४/२०२८ 
श्री. गणपत शांकर गवस ३१/०८/२०२३ 

| 8 | 

एकूण | 08 | 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM MESHRAM 
PRUADNY A SHYAM fiat commerce 
MESHRAM a 


DEPARTMENT 
Date: 2023.03.31 14:54:37 +05'30" 


( प्रज्ञा मेश्राम ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन, 


पृष्ठ १५ पैकी १५ 


